शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
या संस्थेस सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 


वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.३१.१०.२०२३ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/२४६/ 
२०२४-पीआरओसी१,दि.१५.०३.२०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील प्रशासकीय मान्यतेमध्ये लेखाशीर्षाचे नाव खालीलप्रमाणे नमूद 
करण्यात आलेले आहे. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० 1 -| वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ = | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ = | विषमचिकित्सा 
(००) (३८) i शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जा वाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ 1 -| यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (8290 १७१७) 


या ऐवजी खालीलप्रमाणे लेखाशीर्ष वाचण्यात यावे. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० | = | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ | - | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ = | विषमचिकित्सा 
(००) (३८) षि शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जा वाढ करणे (कार्यक्रम) 
4Q = | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १७२७) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३६५/प्रशा-१ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१६०१४९९८१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8 
J A Y A 2406eea05963bc456f1e1e8621e5917d830 

5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 


SHETTY / — णता 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखाकार - 9/2 ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


